ठाणे महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे 
येथील कावेसर तलावाच्या पर्यावरण 
संवर्धनासाठी महानगरपालिकेकडून 
राबविण्यात येणा-या प्रकल्पातील 
कामांच्या खर्चास निधी मुक्‍त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२१/प्र.क्र.०७/आस्थापना (अ) 
नवीन प्रशासन भवन,१५ वा मजला,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १९ मार्च २०२१ 


वाचा :- 
१) ठाणे महानगरपालिका यांचे पत्र क्रमांक संदर्भ क्र.ठा.म.पा/न.अ.२१०, दिनांक ३०.०६. २०१४ 
२) पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक व्हिआयपी -२०१३/प्र.क्र.३२-५/तां.क.३ 
दिनांक २७.१०.२०१५ 
३) ठाणे महानगरपालिका यांचे पत्र क्रमांक संदर्भ क्र.ठामपा/प्रनिक/१५८/१८-१९, 
दिनांक २५.०५. २०१८ 
प्रस्तावना - 


राज्य सरोवर संवर्धन योनजेतर्गंत नगर अभियंता, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांचेमार्फत प्राप्त कावेसर 
तलावाच्या संवर्धन प्रस्तावास संदर्भाधीन दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ च्या झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. उपरोक्त तलावाच्या संवर्धनाच्या अनुषंगाने मंजूर करण्यात आलेली कामे 
राबविण्यासाठी संदर्भाधीन दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रुपये २५,००,०००/- 
(रु.पंचवीस लक्ष फक्त) इतका निधी मुक्‍त करण्यात आला होता. सदर रकमेचा पुर्णपणे विनियोग झाल्याबाबत 
संबंधितांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र, कामाचा Afi व त्रयस्त तांत्रिक लेखापरिक्षण, फोटो एम बा रेकॉर्ड सादर 
केले आहे. उपरोक्‍त कागदपत्राच्या आधारे तसेच एकूण खर्चाच्या अनुषंगाने ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील 
कावेसर तलावाच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी उर्वरित निधी मुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

राज्य योजनेखाली राज्य सरोवर संवर्धन योजनेतंर्गत नगर अभियंता, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे 

यांचेमार्फत प्राप्त कावेसर तलावाच्या संवर्धन प्रस्तावास संदर्भाधीन दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ च्या शासन 
निर्णयान्वये एकूण मंजूर रु. ४,२६,७१,३०१/- (रु चार कोटी सव्वीस लक्ष एकात्तर हजार तीनशे एक फक्त) 
एवढया निधीमधील राज्य हिस्स्य़ापोटी एकूण मंजूर रु. २,९८,६९,९११/- (रु दोन कोटी aR लक्ष 
एकोणसत्तर हजार नऊशे अकरा फक्त) इतक्या रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. मंजूर 
रकमेपैकी आतापर्यंत ठाणे महानगरपालिकेला रक्‍कम रुपये २५,००,०००/- (रु. पंचवीस लक्ष फक्त ) इतका 
निधी वितरित करण्यात आला असून आता या झासन निर्णयान्वये उर्वरित कामे राबविण्यासाठी अंतीम हप्ता 
रक्‍कम रूपये २,७३,६९,९११/- (रु. दोन कोटी त्र्याहत्तर लक्ष एकोणसत्तर हजार नऊशे अकरा फक्त ) इतक्या 
रकमेस मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. राज्य सरोवर संवर्धन योजनेतंर्गत ठाणे महानगरपालिकेला हद्दीतील कावेसर तलावाच्या पर्यावरणीयदृष्टया 
संवर्धन करण्यासाठी राज्य ISAT एकूण रु. २,९८,६९,९११/- (रु दोन कोटी अठ्ठ्यानव लक्ष एकोणसत्तर 
हजार नऊशे अकरा फक्त) इतक्या रक्कमेपैकी अंतीम हप्ता म्हणून रक्‍कम रूपये २,७३,६९,९११/- (रु. दोन 
कोटी त्र्याहत्तर लक्ष एकोणसत्तर हजार Aga अकरा फक्त) इतकी रक्‍कम खर्च करण्यास ठाणे 
महानगरपालिका, ठाणे यांना या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२१/प्र.क्र.०७/आस्थापना (ओ) 


3: यासाठी आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे (Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane) 
यांचे नावे रूपये २,७३,६९,९११/- (रु. दोन कोटी त्र्याहत्तर लक्ष एकोणसत्तर हजार नऊशे अकरा Hat )एवढया 
रकमेचा धनादेश काढण्यात यावा. 


४. ठाणे महानगरपालिकेला यांना अदा करावयाची रूपये २,७३,६९,९११/- (रु. दोन कोटी त्र्याहत्तर लक्ष 
एकोणसत्तर हजार नऊशे अकरा फक्त ) एवढी रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून 
काढून आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
श्रीम. शिल्पा चं. शिर्के, कार्यासन अधिकारी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग व नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
श्री. सु.कि. निकम, उपसचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय यांना घोषित करण्यात येत आहे. 
त्यांनी आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांना रूपये २,७३,६९,९११/- (रु. दोन कोटी त्र्याहत्तर लक्ष 
एकोणसत्तर हजार नऊशे अकरा Hat) अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून स्वतंत्र धनादेशाव्दारे 
वितरित करण्याची कार्यवाही करावी. 


५. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च हा मागणी क्र. यू-४, ३४३५ परिस्थितिकी व पर्यावरण ०४, प्रदूषण प्रतिबंध व 
नियंत्रण, १०३, वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना -राज्य योजनांतर्गत योजना, 
(०२),पर्यावरण प्रतिबंध, (०२) (०७), राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना (३४३५ ०१८२), ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर)” या मुख्य- लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या वर्षासाठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व 
त्याच लेखाशिर्षाखाली वर्गीकृत करण्यात यावा. 


६. प्रस्तूत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्रक्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ 
एप्रिल, २०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, दिनांक १६.४.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्टातील 
अनु.क्र. २ व ९ मधील अटींची पुर्तता होत आहे, तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं- 
२०२०/प्रक्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० रोजीच्या परिपत्रकातील अटी व शर्तीनुसार वितरित करण्यात 
येत आहे. 


|) वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्रक्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रंमांक ९ मधील ३१ वेतनेतर सहायक अनुदाने या बाबीखाळील खर्च करण्यात 
विभागाला अधिकारी प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

॥ वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्रक्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिळ, २०२० च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक १,३,५,६,७ व ८ या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील अनुक्रमांक ४ 
बाबत नमूद करण्यात येते की ही योजना केंद्र पुरस्कृत बाहय सहाय्यित योजना नाही. 

॥ वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्रक्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० च्या 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक २ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येत की, सदर योजनेच्या 
स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच परिशिष्टातील अ.क्र.९ 
संदर्भातील तपासणी सूचीमधील अनुक्रमांक १,२,३ व ४ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता होत 
आहे. तसेच सदर अनुक्रमांक ९ संदर्भातील तपासणी सूचीमधील अनुक्रमांक ५ ते १० या प्रकरणी लागू 
नाही. 


७. या शिवाय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.3१/कोषा.प्रश्ा ५ दिनांक 
१०.०५.२०१६ अन्वये परिच्छेद क्र.४ मधील खालील बाबींची पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२१/प्र.क्र.०७/आस्थापना (3) 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकाराबाबत वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र अर्थस 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २.४.२०१८ Ale परिच्छेद क्र.६ (अ) नुसार रु.५ कोटी पर्यंतच्या अनावर्ती 
योजनेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना आहेत. 

Qo महानगरपालिका हद्दीतील कावेसर तलावासाठी रु. ४,२६,७१,३०१/- (रु चार कोटी सव्वीस लक्ष 
एकात्तर हजार तीनशे एक फक्त) एवढया मंजूर निधीमधील राज्य हिस्स्य़ापोटी एकूण मंजूर रु. २,९८,६९,९११/- 
(रु दोन कोटी SSI लक्ष एकोणसत्तर हजार नऊडोी अकरा फक्त) पैकी रूपये २,७३,६९,९११/- (रु. दोन 
कोटी त्र्याहत्तर लक्ष एकोणसत्तर हजार नऊशे अकरा फक्त ) इतका निधी अंतीम हप्त्यापोटी प्रस्तुत शासन 
निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

३) सदर तलावास मागील तीन महिन्यात कोणताही निधी मंजूर करण्यात आलेला नाही. तसेच 
आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांना वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाचा १०० टक्के विनियोग पूर्ण 
केला असल्याबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 

४) “मागणी क्र.यु-४, ३४३५-परिस्थितीकी व पर्यावरण, ०४, प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण, १०३, वायू व 
जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) पर्यावरण प्रतिबंध (०२) 
(०७) राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना (३४३५ ०१८२) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)”या मुख्य लेखाशिर्षाखाली 
कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

५. ठाणे महानगरपालिका यांच्याकडून पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास कोणतेही येणे बाकी 
नाही. 

६. तसेच उपरोक्त शासन निर्णयाच्या “अ” मधील परिच्छेदातील ६,७,८,९ या बाबी लागू नाहीत. 


८. शासनाच्या सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१९१७२४५३४१०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 
SURYAKANT KISAN } 2c comer नाताळ 


-e8e745a91 e056 1f6f9473df7e92873ee7ac8c2/7c49ac520261061ddd 


'14E701 0BAFCFOBA3AS5FO7FCSI 


NIKAM —e 
(सु.कि.निकम ) 
उप सचिव ,पर्यावरण विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र १/२,मंबई/ नागपूर. 
४. जिल्हाधिकारी, जिल्हा कार्यालय, ठाणे. 
५. आयुक्‍त तथा संचालक नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. मा.मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
१०. मा.राज्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
११. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई. 
१२. प्रधानसचिव, नगरविकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई. 
१३. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२१/प्र.क्र.०७/आस्थापना (ओ) 


१४. नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 
१५. VRAIS, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


